RNI No. MAHBIL 06425 / 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn . No . L /RNP /PNCE /W - 132 / 2013 
www .dgps.maharashtra . gov. in 


THA 


Ty 


S 


ted 


HAA 


MAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ४ ] 


शनिवार , जानेवारी ७, २०१७ / पौष १७, शके १९३८ 


[ पृष्ठे६ 


असाधारण क्रमांक ४ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा : (१ ) पीठासन अधिकारी तथा अध्यक्षा, सातारा नगरपरिषद, सातारा , यांचेकडील पत्र जा . क्र . वशी- १/ ना . नि . स . निवडणूक / २०१६ , 

दिनांक २७ डिसेंबर २०१६. 
( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क) (४). 
( ३) महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम, २०१० मधील 
नियम क्रमांक ६. 

आदेश 
क्रमांक साशा/ नपा/ ( सातारा न . पं. उपा व ना. नि . स. निवडणूक) / ४२ / २०१७. -- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील सातारा नगरपरिषदेमध्ये 
उपाध्यक्ष पदाच्या व नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीबाबत दिनांक २७ डिसेंबर २०१६ रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उपाध्यक्ष 
पदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क ) 
(४ ) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 


तसेच ज्याअर्थी, नामनिर्देशित सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या 
करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क ) (४) व नामनिर्देशित 
सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० मधील 
नियम क्रमांक ६ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अश्विन मुदगल , जिल्हाधिकारी, सातारा , सातारा नगरपरिषदेच्या 
उपाध्यक्ष व नामनिर्देशित सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


निवड झालेल्या पदाचे नाव 


सातारा नगरपरिषद, सातारा 


उपाध्यक्ष 


श्री . भोसले राजू तुकाराम 
अॅड. बनकर दत्तात्रय गणपत 
श्रीमती महाडिक धनश्री राजेंद्र 


नामनिर्देशित सदस्य 


नामनिर्देशित सदस्य 


एच -८६४, भाग एक - अ ( असा.) (पु. वि .पु .) - ४ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ जानेवारी २०१७ / पौष १७, शके १९३८ 


परिशिष्ट -- चालू 


सातारा नगरपरिषद , सातारा 


श्री . चव्हाण अतुल आनंदराव 
अॅड. खामकर प्रशांत पोपटराव 


नामनिर्देशित सदस्य 
नामनिर्देशित सदस्य 


अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


सातारा, ४ जानेवारी २०१७. 


वाचा : ( १ ) पीठासन अधिकारी तथा नगराध्यक्षा , कराड नगरपरिषद, कराड यांचेकडील पत्र जा . नं . नपा/ नामनिर्देशित / साप्रशा- ६०२०१६००००६०३६ , 

दिनांक २७ डिसेंबर २०१६. 
( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क) ( ४). 
( ३ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम, २०१० मधील 
नियम क्रमांक ६ . 

__ आदेश 
क्रमांक साशा/ नपा / (कराड न . पं . उपा व ना . नि . स. निवडणूक ) / ४३/ २०१७.--ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील कराड नगरपरिषदेमध्ये 
उपाध्यक्ष पदाच्या व नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीबाबत दिनांक २७ डिसेंबर २०१६ रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उपाध्यक्ष 
पदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१ ( क ) 
( ४) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

तसेच ज्याअर्थी, नामनिर्देशित सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या 
करण्याची पद्धत ) नियम, २०१० नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क) ( ४) व नामनिर्देशित 
सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम, २०१० मधील 
नियम क्रमांक ६ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अश्विन मुदगल , जिल्हाधिकारी, सातारा, कराड नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्ष 
व नामनिर्देशित सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . नगरपरिषदेचे नाव 

निवडून आलेल्या सदस्याचेनाव 

निवड झालेल्या पदाचे नाव 


कराड नगरपरिषद, कराड 


श्री . पाटील जयवंत आत्माराम 
श्री . यादव राजेंद्र आत्माराम 
श्री . शिंदे अतुल मोहनराव 
श्री . पेंढारकर घनःशाम त्र्यंबक 


उपाध्यक्ष 
नामनिर्देशित सदस्य 
नामनिर्देशित सदस्य 
नामनिर्देशित सदस्य 

अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी , सातारा . 


सातारा , ४ जानेवारी २०१७. 


वाचा : ( १ ) पीठासन अधिकारी तथा नगराध्यक्षा, फलटण नगरपरिषद , फलटण यांचेकडील पत्र जा . नं. फनप/ टी - १० / २६७७/ २०१६, दिनांक 

२७ डिसेंबर २०१६ . 
( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क ) (४). 
( ३ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम , २०१० मधील 

नियम क्रमांक ६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ जानेवारी २०१७ / पौष १७, शके १९३८ 


आदेश 
क्रमांक साशा/ नपा/ ( फलटण न . पं. उपा व ना . नि . स . निवडणूक ) / ४४ / २०१७. -- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील फलटण नगरपरिषदेमध्ये 
उपाध्यक्ष पदाच्या व नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीबाबत दिनांक २७ डिसेंबर २०१६ रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उपाध्यक्ष 
पदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१ ( क ) 
( ४) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

तसेच ज्याअर्थी, नामनिर्देशित सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या 
करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क) (४) व नामनिर्देशित 
सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम, २०१० मधील 
नियम क्रमांक ६ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अश्विन मुदगल , जिल्हाधिकारी , सातारा , फलटण नगरपरिषदेच्या 
उपाध्यक्ष व नामनिर्देशित सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . नगरपरिषदेचे नाव 

निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

निवड झालेल्या पदाचे नाव 


फलटण नगरपरिषद, फलटण 


उपाध्यक्ष 


श्री . नंदकुमार आबाजी भोईटे 
श्री . अनुप रमणलाल शहा 
श्री . अभिजीत चंद्रकांत भोसले 
डॉ . श्री . प्रविण तुळशिराम आगवणे 


नामनिर्देशित सदस्य 
नामनिर्देशित सदस्य 
नामनिर्देशित सदस्य 

अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी , सातारा . 


सातारा , ४ जानेवारी २०१७. 


वाचा : (१ ) पीठासन अधिकारी तथा अध्यक्षा , वाई नगरपरिषद, वाई यांचेकडील पत्र जा . क्र . वशी - १/ उपाध्यक्ष निवडणूक / २०१६, दिनांक 

२७ डिसेंबर २०१६. 
( २ ) पीठासन अधिकारी तथा अध्यक्षा, वाई नगरपरिषद, वाई यांचेकडील पत्र जा . क्र . वशी- १/ ना .नि . स . निवडणूक/ २०१६, दिनांक 

२७ डिसेंबर २०१६. 
( ३ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क) (४ ). 
( ४) महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० मधील 
नियम क्रमांक ६. 

आदेश 
क्रमांक साशा/ नपा / ( वाई न. पं . उपा व ना. नि . स. निवडणूक) / ४५ / २०१७. -- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील वाई नगरपरिषदेमध्ये 
उपाध्यक्ष पदाच्या व नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीबाबत दिनांक २७ डिसेंबर २०१६ रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उपाध्यक्ष 
पदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क ) 
( ४) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

तसेच ज्याअर्थी, नामनिर्देशित सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या 
करण्याची पद्धत) नियम , २०१० नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१ ( क ) (४) व नामनिर्देशित 
सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० मधील 
नियम क्रमांक ६ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, अश्विन मुदगल, जिल्हाधिकारी, सातारा , वाई नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्ष 
व नामनिर्देशित सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ जानेवारी २०१७ / पौष १७ , शके १९३८ 


परिशिष्ट 
निवडून आलेल्या सदस्याचेनाव 


अ. क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवड झालेल्या पदाचे नाव 


वाई नगरपरिषद, वाई 


श्री . अनिल लक्ष्मण सावंत 
श्री. दिपक पोपटलाल ओसवाल 
अॅड. श्री . श्रीकांत बळवंत चव्हाण 


उपाध्यक्ष 
नामनिर्देशित सदस्य 
नामनिर्देशित सदस्य 

अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी , सातारा . 


सातारा, ४ जानेवारी २०१७. 


वाचा : ( १ ) पीठासन अधिकारी, पाचगणी नगरपरिषद उपाध्यक्ष निवडणूक - २०१६ तथा अध्यक्ष, पाचगणी गिरीस्थान नगरपरिषद, पाचगणी 

यांचेकडील पत्र जा . क्र . वशी - १२/ उ. निवडणूक / ३४५/ २०१६, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ . 
( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क) (४) . 

आदेश 
क्रमांक साशा/ नपा/ (पाचगणी न. पं . उपा निवडणूक) /४६/ २०१७ . -- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी नगरपरिषदेमध्ये उपाध्यक्ष 
पदाच्या व नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीबाबत दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उपाध्यक्ष पदावर 
निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१ ( क) (४ ) अन्वये 
राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क ) ( ४) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , अश्विन मुदगल , जिल्हाधिकारी , सातारा, पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षांचे नाव खालीलप्रमाणे राजपत्रात 
प्रसिद्ध करीत आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . नगरपरिषदेचे नाव 

निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

निवड झालेल्या पदाचे नाव 


१ 


पाचगणी नगरपरिषद , पाचगणी 


श्री. बिरामणे विनोद वसंत 


उपाध्यक्ष 


अश्विन मुदगल, 
जिल्हाधिकारी , सातारा. 


सातारा , ४ जानेवारी २०१७. 


वाचा : ( १ ) पीठासन अधिकारी तथा अध्यक्षा, महाबळेश्वर गिरीस्थान नगरपरिषद, महाबळेश्वर यांचेकडील पत्र व. शि .नं . ४/ २२० , दिनांक 

३१ डिसेंबर २०१६. 
( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क) (४ ). 
( ३) महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम , २०१० मधील 
नियम क्रमांक ६. 

आदेश 
क्रमांक साशा/ नपा/ ( महाबळेश्वर न . पं. उपा व ना . नि . स . निवडणूक ) / ४७/ २०१७. --ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर 
नगरपरिषदेमध्ये उपाध्यक्ष पदाच्या व नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीबाबत दिनांक ३१ डिसेंबर २०१६ रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण 
सभेमध्ये उपाध्यक्ष पदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम, १९६५ चे 
कलम ५१ ( क) ( ४) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

__ तसेच ज्याअर्थी, नामनिर्देशित सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या 
करण्याची पद्धत) नियम , २०१० नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ जानेवारी २०१७ / पौष १७, शके १९३८ 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क ) ( ४) व नामनिर्देशित 
सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम, २०१० मधील 
नियम क्रमांक ६ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अश्विन मुदगल , जिल्हाधिकारी, सातारा, महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या 
उपाध्यक्ष व नामनिर्देशित सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . नगरपरिषदेचे नाव 

निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

निवड झालेल्या पदाचे नाव 


महाबळेश्वर नगरपरिषद, महाबळेश्वर 


उपाध्यक्ष 


श्री. अफजल मुबारक सुतार 
श्री. नासीर सुनूस मुलाणी 
श्री. सुनिल लक्ष्मण शिंदे 


नामनिर्देशित सदस्य 
नामनिर्देशित सदस्य 

अश्विन मुदगल, 
जिल्हाधिकारी , सातारा. 


सातारा , ४ जानेवारी २०१७. 


वाचा : ( १ ) मुख्याधिकारी, रहिमतपूर नगरपरिषद, रहिमतपूर यांचेकडील पत्र जान/ नपा/ सभाकामकाज - २७४०/ २०१६, दिनांक २७ डिसेंबर 

२०१६ व पीठासन अधिकारी तथा अध्यक्ष, रहिमतपूर नगरपरिषद यांचेकडील इतिवृत्तांत , दिनांक २७ डिसेंबर २०१६. 
( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क ) (४). 
( ३) महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम , २०१० मधील 

नियम क्रमांक ६. 


आदेश 


क्रमांक साशा/ नपा/ (रहिमतपूर न . पं . उपा व ना . नि. स. निवडणूक) / ४८ / २०१७.-- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूर नगरपरिषदेमध्ये 
उपाध्यक्ष पदाच्या व नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीबाबत दिनांक २७ डिसेंबर २०१६ रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उपाध्यक्ष 
पदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ (क ) 
( ४) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

तसेच ज्याअर्थी, नामनिर्देशित सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या 
करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क ) (४ ) व नामनिर्देशित 
सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम , २०१० मधील 
नियम क्रमांक ६ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अश्विन मुदगल , जिल्हाधिकारी, सातारा , रहिमतपूर नगरपरिषदेच्या 
उपाध्यक्ष व नामनिर्देशित सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ . क्र . नगरपरिषदेचे नाव 

निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

निवड झालेल्या पदाचे नाव 


रहिमतपूर नगरपरिषद, रहिमतपूर 


श्री . माने बेदील उत्तमराव 
श्री . माने सुनिल गुलाबराव 
श्री . डांगे शेरखान जुम्मेखान 


उपाध्यक्ष 
नामनिर्देशित सदस्य 
नामनिर्देशित सदस्य 

अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा, ४ जानेवारी २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ जानेवारी २०१७ / पौष १७, शके १९३८ 


वाचा : (१) मुख्याधिकारी, म्हसवड नगरपरिषद, म्हसवड यांचेकडील पत्र जा . क्र . एम / कावि -२३०४/ २०१६, दिनांक २७ डिसेंबर २०१६ व 

पीठासन अधिकारी तथा अध्यक्ष, म्हसवड नगरपरिषद, म्हसवड यांचेकडील इतिवृत्तांत , दिनांक २७ डिसेंबर २०१६. 
( २) महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ (क) (४). 
( ३) महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम, २०१० मधील 
नियम क्रमांक ६ . 

आदेश 
क्रमांक साशा/ नपा/ (म्हसवड न . पं. उपा व ना . नि. स. निवडणूक ) /४९ / २०१७. -- ज्याअर्थी, सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड नगरपरिषदेमध्ये 
उपाध्यक्ष पदाच्या व नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीबाबत दिनांक २७ डिसेंबर २०१६ रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उपाध्यक्ष 
पदावर निवड झालेल्या सदस्याचे नाव महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क ) 
( ४) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

तसेच ज्याअर्थी, नामनिर्देशित सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या 
करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती व औद्योगिक नगरे अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( क ) ( ४) व नामनिर्देशित 
सदस्यांची नावे महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम , २०१० मधील 
नियम क्रमांक ६ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी, अश्विन मुदगल , जिल्हाधिकारी , सातारा, म्हसवड नगरपरिषदेच्या 
उपाध्यक्ष व नामनिर्देशित सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . नगरपरिषदेचे नाव 

निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

निवड झालेल्या पदाचे नाव 


म्हसवड नगरपरिषद, म्हसवड 


उपाध्यक्ष 


श्रीमती स्नेहल युवराज सुर्यवंशी 
श्री . विकास सोपान गोंजारी 


नामनिर्देशित सदस्य 

अश्विन मुदगल, 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


सातारा , ४ जानेवारी २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


